पदोन्नती 


पदविकाधारक कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गातून महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ 
मधील उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) 
पदावर पदोन्नती व पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०१९/प्र.क्र.१९६/सेवा-२ 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक: ०४.०१.२०२० 


SIRT आदेठा 


सन २०१८-१९ च्या निवडसूचीतीळ खालील daa मध्ये नमूद केलेल्या कनिष्ठ अभियंता 
(स्थापत्य) यांना, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा,गट-अ मधील उप 
विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) पदावर या आदेझान्वये तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. पदोन्नतीनंतर 
संबंधितांची नियुक्‍ती त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | पदविकाधारक कनिष्ठ पदोन्नतीचा | वाटप करण्यात पदस्थापना 
अभियंता यांचे नांव प्रवर्ग । आलेला 
विभागीय संवर्ग 

a . _ श्री.जी.एस.कटके, खुला नागपूर उप अभियंता तथा कार्यासन 
अ.जा. अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 

२. | श्री.ए.आर.धमगाये, खुला नागपूर ।उप कार्यकारी अभियंता, 
अ.जा. सा.बां.विभाग क्र.२, चंद्रपूर 

३. ।श्री.आर.ए.डोंगरे, खुला अमरावती । उप अभियंता, महाराष्ट्र राज्य 
अ.जा. रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 


२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयान्वये पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा.उच्च न्यायालयाच्या विरोधात राज्य शासनाने 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप 


प्रलंबित आहे. याबबात विधी व न्याय विभागाने दिनांक २८.१२.२०१७ रोजी दिलेल्या अभिप्रायानुसार खुल्या 


प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यास कोणतीही वैधानिक अडचण नसल्याचे अभिप्राय fede आहेत. 


त्यानुसार तूर्तास पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात 


सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात यावीत. अशी कार्यवाही करताना 
सेवाज्येष्ठता यादीमधील मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्यापूर्वी ते दिनांक २५.५.२००४ च्या 
शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले नाहीत, 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०१९/प्र.क्र.१९६/सेवा-२ 


याची खात्री प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने करावी, अशा सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 
२९.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये दिलेल्या आहेत. 

त्यानुसार उपरोक्त नमूद अभियंत्यांच्या पदोन्नत्या ह्या मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष 
अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या 
प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात करण्यात येत आहेत. 


३. उपरोक्त नमूद अभियंत्यांना देण्यात येत असलेली पदोन्नती ११ महिने अथवा महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवार उपलब्ध होतील, या पैकी जे आधी घडेल तो पर्यंत राहील. 
दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवार प्राप्त झाल्यास, सदरहू पदोन्नती 
तदर्थ व तात्पुरत्या स्वरूपात असल्याने, सदर पदावर संबंधित अधिकाऱ्यांचा कायमस्वरूपी 
धारणाधिकार राहणार नाही. 


४. उपरोक्त नमूद अभियंत्यांच्या पदोन्नत्या हया निव्वळ तात्पूरत्या स्वरूपाच्या असून, सदर 
पदोन्नतीच्या अनुषंगाने त्यांना उप विभागीय अधिकारी या संवर्गात जेष्ठता मिळणार नाही. तसेच 
आवऱ्यकता भासल्यास अशी तात्पुरती पदोन्नती दिलेल्या अभियंत्यांना पदावनत करण्यात येईल. 
सदर अट मान्य असल्याबाबत सदर अभियंत्यांकडून पदोन्नतीच्या पदावर रूजू करून घेण्यापूर्वी लेखी 
स्वरूपात संमती पत्र घेण्यात यावे. 


५. उपरोक्त नमूद अभियंत्यांविरूध्द, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ Helles 
नियम ८ व १० खाली विभागीय चौकशी चाळू अथवा प्रस्तावित /न्यायालयीन प्रकरण/॥३ दाखल 
नसल्याच्या अटीच्या अधीन राहून सदर Vela देण्यात येत आहेत. तथापि, यापैकी एखादया 
अभियंत्याच्या विरूध्द या आदेझाच्या दिनांकास विभागीय चौकशी/ न्यायालयीन प्रकरण/॥१ दाखल 
असल्यास त्यांच्याबाबतीत हे पदोन्नती आदेशा आपोआप रद्द होतील. 


६. पदोन्नत होणाऱ्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, 
क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या-१२, दि.२८.४.२०१५ व दिनांक १६.७.२०१५ व सुधारित 
अधिसूचना, दिनांक १५.६.२०१७ मधील तरतुदीनुसार विभागीय संवर्गाचे वाटप करण्यात आले आहे व 
पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना केलेले ठिकाण/कार्यालय याबाबतचा तपशील परिच्छेद-१ मध्ये मध्ये 
त्यांच्या नावासमोर नमूद करण्यात आलेला आहे. 


७. संबंधित मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग /मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ यांना अशी विनंती करण्यात येते की, त्यांच्याकडे 
नियुक्‍त असलेल्या संबंधित कनिष्ठ अभियंता यांना पदोन्नतीचे व सविस्तर नियुक्‍तीचे आदेश निर्गमित 
झाल्याच्या दिनांकापासून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी कमीतकमी 
पदग्रहण अवधी घेऊन रजेवर न जाता किंवा कोणत्याही प्रकारे नियुक्‍ती रद्द करण्याचे अभिवेदन न 
करता रुजू होण्याचे आदेश द्यावेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन seal क्रमांकः पीओजी-२०१९/प्र.क्र.१९६/सेवा-२ 


८. जर वरील अभियंते दिनांक ३०.१.२०२० पर्यंत पदोन्नतीनंतर देण्यात आलेल्या सविस्तर 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत तर त्यांना पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहीत धरुन 
त्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश कसलीही नोटीस न देता रद्द करण्यात येतील. याबाबत नंतर कोणत्याही 
अभिवेदनाचा विचार केला जाणार नाही यांची संबधितांनी कृपया नोंद घ्यावी. 


९. संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग/मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांना कळविण्यात येते की, त्यांच्या प्रादेशिक विभागात नियुक्‍ती दिलेले पदोन्नत अभियंते दिनांक 
३०.१.२०२० पर्यंत हजर न झाल्यास त्यांची नावे शासनास कळवावीत जेणेकरुन शासनस्तरावर पुढील 
कार्यवाही करणे शक्य होईल. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१०६१७२८०८४९१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ati Sachin Patil 
ent Of Maharashtra, ou=Public Works 


: 
क व 2 nt, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

5 9a405e95 1c6ec6cfa245ccd2e14e35d61d10410423aed62a90c 
Swati Sachin Patil 222%: 
serialNumber=41a9218232bbaea65861213d86d108ea7c48905da5f33d 
ba9c8f6662cb8f9e18, cn=Swati Sachin Patil 
Date: 2020.01.06 17:25:33 +05'30' 


(स्वा.स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने. 

२. महालेखापाल-१/ 2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

३. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

४. अधिक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 

५. प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 

६. सर्व कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना संबंधित मुख्य अभियंता सा.बां.प्रा.विभाग यांचे मार्फत. 

७. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११.अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक , सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१४.कार्यासन प्रशासन-२,सेवा-१,सेवा-३,आस्थापना- १/३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सा. बां. विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

१५.कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


